D.\201\Recrutment DySP\DYSP Motor TransporCR 385 2014 Order 


परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहायक 


पोलीस आयुक्त (मोटार परिवहन) या पदावर 
नियुक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
शासन निर्णय क्र. रापोसे १४११/प्र.क्र.५८५/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाक : २३ एप्रिल, २०१९२. 


वाचा:- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक ९८६(11)/४३९९/आठ, दिनांक- २४/१०/२०११ 


शासन निर्णय:- पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (मोटार परिवहन), गट-अ या संवर्गातील 
पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ३ उमेदवारांची शिफारस केली आहे. सदर ३ उमेदवार हे परिविक्षाधीन 
पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (मोटार परिवहन) पदावरील नियुक्तीसाठी अभियोग्य असल्याचे 
आढळून आले आहे. सदर खाली नमूद केलेल्या ३ उमेदवारांची या आदेशातील "परिच्छेद क्र.२" मध्ये नमूद 
केलेल्या अटी ब शतींच्या अधीन राहून परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त 


(मोटार परिवहन) या पदावर नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


| 


प्रवर्ग/ उमेदवारांच्या निवड प्रवर्ग 
इ.मा.ब./ अराखीव a 
इ.मा.ब/ oerata (fea) 
[अराखीव (महिला) उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने] 


उमेदवारांचा 


___ उमेदवाराचे नांव 
श्री.सचिन प्रभाकर बढे 
श्री.जितेंद्र मुकुंदरव पाटील 


श्री.संदीप हिम्मतराव शिंदे 


२. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील नमूद अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे :- 


१) उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झालेल्या तारखेपासून दोन वर्षांचा 


असेल. नियुक्तीवर रुजू होण्याची तारीख त्यांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिबहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी विहित केलेला 


अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण व परीक्षा उत्तीर्ण होणे उमेदवारांना पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. 


D201 Recrmtment DySPADYSP Motor TiansporCR 385 2011 Order 


3) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र. ६१/२००१/३९, दिनांक १९ 
मार्च,२००३ च्या तरतुदीनुसार उमेदवारांनी संगणक हाताळणे/बापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र 


नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत विभागप्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य राहील. 


४) उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये वेतन बॅण्ड रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु.५४०० या 
वेतनश्रेणीत नियमानुसार अनुज्ञेय वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पहिली 
वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल. व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ नुसार देण्यात 


येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता ब इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


७५) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अंनियो १००५/१२६/सेबा-४, दि.३१.१०.२००५ नुसार 


विहित केलेली "परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना" लागू राहील. 
६) उमेदवारांना नियुक्तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मिळणार नाही. 


७) उमेदवारांनी दोन वर्षाचा परिविक्षा कालावधी किंबा त्यानंतर आवश्यकतेनुसार वाढविलेला परिविक्षा 
कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (मोटार 


परिवहन) या संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 


८) उमेदवार जर दोन वर्ष या परिबिक्षा कालावधीत किंबा वाढविलेल्या परिविक्षा कालावधीमध्ये 
कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि / किंबा विहित विभागीय परिक्षा / चाचण्या उत्तीर्ण झाले 
नाहीत किंवा गैर वर्तणूकीबद्दल दोषी आढळले किंबा पोलीस सेवेस अभियोग्य नसल्याचे आढळले तर त्यांची 


सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


९) उमेदवारांना नियमाप्रमाणे बिहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा, तसेच विहित विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण 


व्हावे लागेल. 


१०) वर नमृद केलेल्या अटी a शर्ती व्यतिरिक्‍त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्यसेवा 


अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 


D:\2012\Recruitment DySP\DYSP_Motor_TransportCR 3852011 Order 
3. उपरोक्‍त उमेदवारांना नियुक्‍तीच्या पदावर प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 


येथे तात्काळ रुजू करुन घेण्यासाठी महासंचालक व पोलीस मर्हानरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक 
ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


ह. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 


संगणक संकेतांक २०१२०४२३१७२६५०४५०००१ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sette rde 
( प्र. मो. बलकवडे ) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
© महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. 


प्रतिलिपी, 

© अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

© विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

* संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

« महालेखापाल-१ (लेखा ब अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 

© महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 

« सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडियाची मुख्य इमारत, ३ रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, 
मुंबई-४०० ook. (पत्राने) | 

© जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

« सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 


१.» निवडनस्ती-पोल-१अ 


१) श्री.सचिन प्रभाकर बढे, "आशिर्वाद", प्लॉट नं.२२/२४३, रासबिहारी इंटरनॅशलन स्कूलच्या माग, 
gare कॉलनी, पंचबटी, नाशिक, पिनकोड-४२२ ००३. 


२)  श्री.जितेंद्र मुकुंदराव पाटील, एस/२, पियुश-सुयश हाईट्स, दिपाली नगर, पो.गांधीनगर, 
नाशिक, पिनकोड-४२२ ००६ 


३)  श्रो.संदीप हिम्मतराब शिंदे, गजानन रेसोडेंसी, फ्लॅट नं.१, म.न.पा.दवाखान्यासमोर, हसूल "टी" पॉइंट, 
औरंगाबाद. 


